वाचा :- 


AD 


८: 
रः 


राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/₹-७५६०२३/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१.३.२०२४ 


. माउच्व न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र.२११०/२०१४ वरील दि.१३.०८.२०१४, 


दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ रोजीचे आदेश. 


. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.७.२०१५ रोजीचा 


न्यायनिर्णय. 


. सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.३७/१८,दि.०४.०३.२०१३. 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं / २१ / ७२७२ / न्या.प्र. सीसीटीव्ही / 


२०३ / २०१४, दि.२७.०१.२०१५. 


. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.२३.११.२०१५. 


दि.३०.१०.२०१५ व दि.०१.१२.२०१६. 


, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग क्र. मातंसं - १७१६ - ३६१५ / 


प्र.क्र.२८६/ ३९, दिनांक ०९.०८.२०१६. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-१/पोल-३,दि.०६.०१.२०१७. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक २६.०३.२०१८. 


१०. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा.प्रशा-५,दि.२८.०९.२०१८. 


१. महा-आयटी कॉर्पोरेडानचे पत्र H.MahalT/PRJ/038/09/209Z, दि.२४.०७.२०१९. 


१२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक १४.११.२०१९. 
१३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक ११.१२.२०१९. 
१४. शासननिर्णय,गृहविभागक्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३,दि.१७.०१.२०२२. 


५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३, दि.१२.१२.२०२२. 


६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३, दि.२१.०३.२०२३. 


१७. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-५/पोल-३, दि.५.७.२०२३ 


८. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/पोल-३, दि.११.१०.२०२३ 


१९.मे.सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांचे दि.१.९.२०२३ रोजीची एकूण ६ देयके. 
२०. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.१४.२.२०२४ रोजीचा अहवाल. 
२१. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 


पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/पो.ठाणे सीसीटीव्ही प्रकल्प/७७/२०२२, दि.२६.३.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 


बसविण्याबाबत उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.११.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
संदर्भ क्र.१२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/₹-७५६०२३/पोल-३ 


येणाऱ्या रु.११० कोटी (सर्व कर व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या सेवाशुल्कासह) एवढ्या सुधारीत 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.१३ येथे नमूद दिनांक ११.१२.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम हे महाराष्ट्र 
माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत न करता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
राज्यातील एकूण १०८९ पोलीस ठाण्यांपैकी मे सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांनी ६ झोन 
मधील ७९२ पैकी ३९७ व मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांनी ३ झोन मधील २९७ पैकी १५० असे एकूण 
५४७ पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण केल्यामुळे शासन निर्णय, गृह विभाग 
दि.१७.०१.२०२२ अन्वये राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांना अदा करावयाचे 
रु.१७,५६,०३,६८०/- (जीएसटी सह) व मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांना अदा करावयाचे 
रु.५,८९,६२,२२६/- (जीएसटी सह) असा एकूण रु.२३,४५,६५,९०६/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. तसेच संदर्भ क्र.१५ येथील शासन निर्णयान्वये मे.सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांनी Phase-ll मधील 
पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे उर्वरित ५०% काम केल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या RFP मधील 
तरतूदीनुसार Revised CAPEX Cost च्या 90% Mobilization Advance सह झोन क्र.६ (पुणे) साठी रु. 
२,१२,१५,६१५/- व झोन क्र.९ (नाशिक) साठी रु.४,०८,२०,९३६/- अश्शी जीएसटी सह एकूण 
रु.६,२०,३६,५५१/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. गृह विभागाच्या संदर्भ क्र. 
१६, दि.२१.३.२०२३ शासन निर्णयान्वये अन्वये मे. सुजाता कॅम्प्युटर्स यांनी झोन क्र.८ (मुंबई) मधील पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण केल्यामुळे Phase-l Difference-8o% of CAPEX, Phase-ll 
४०% on CAPEX व Mobilization १०% of CAPEX यासाठी प्रकल्पाच्या RFP मधील तरतुदीनुसार रु. 
१०,६८,२११/- इतका दंडात्मक शुल्क वजा करुन जीएसटीसह एकूण रु.३,७२,६१,००८/- इतका निधी 
वितरीत केला आहे. तसेच गृह विभागाच्या दि ५.७.२०२३.रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे.सुजाता waged 
प्रा यांनी .लि.झोन क्र.२ (अमरावती) व झोन क्रमधील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पुर्ण (कोल्हापूर-सोलापूर) ५ . 
केल्यामुळे2॥858-। Difference-8o% of CAPEX, Phase-ll ४०% on CAPEX व Mobilization 
90% of CAPEX यासाठी प्रकल्पाच्या RFP मधील तरतूदीनुसार अनुक्रमे रु.)-/२८,०९,९५९जीएसटीसह .व रु ( 
(जीएसटीसह) -/२३,४९,८३३इतका दंडात्मक शुल्क वजा करुन अनुक्रमे रु.३,५६,६४,१५६/- व रु Sahl एकूण -/२,९६,६६,८०१. 
जीएसटीसह रु.६,५३,३०,९५७/- इतका निधी वितरीत केला आहे. तसेच गृह विभागाच्या दि.११.१० २०२३.रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मे यांनी.लि.सुजाता कम्प्युटर्स प्रा .झोन क्र.१ (नागपूर) मधील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे 
काम पूर्ण केल्यामुळे 2॥858-। Difference-vo% of CAPEX, Phase-ll ४०% on CAPEX व 
Mobilization १०% of CAPEX यासाठी प्रकल्पाच्या RFP मधील तरतूदीनुसार रु (जीएसटीसह) -/३३,७७,०३१.इतका 
दंडात्मक शुल्क वजा करुन एकूण जीएसटीसह रु.३,७९,०२,७२४/- इतका निधी वितरीत केला आहे. तदनंतर गृह विभागाच्या दि . 
३१.३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा.लि. यांनी झोन क्र.१ (नागपूर), झोन क्र.२ 
(अमरावती), झोन क्र.५ (सोलापूर व कोल्हापूर), झोन क्र. ८ (मुंबई) मधील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
बसविण्याचे काम पुर्ण केल्यामुळे 10% Mobilization Advance, 40% CAPEX- Part-I Go live, 40% CAPEX-Part 
2 Go Live यासाठी प्रकल्पाच्या REP मधील तरतूदीनुसार एकूण रु.६३,९८,९०४/- (जीएसटीसह) (रुपये 
त्रेसष्ट लाख अठ्ठ्याण्णव हजार Ahal चार फक्त) इतका निधी वितरीत केला. 
मे. सुजाता कॉम्प्युटर्स प्रा.लि. यांनी झोन क्र. १ नागपूर, झोन क्र. २ अमरावती, झोन क्र. ५ सोलापूर व 
कोल्हापूर, झोन क्र. ६ पुणे, झोन क्र. ८ मुंबई, व झोन क्र. ९ नाशिक या विभागातील OPEX Phase Invoices 
for Quarter-9 (June 2023-August 2023) ची देयके सादर केली आहेत. प्रकल्प सल्लागार M/s PWC द्वारे 
Payment Note सादर केली असून पोलीस ठाणे सीसीटीव्ही प्रकल्पांकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या 
मध्यवर्ती प्रकल्प सल्लागार समितीने सदरची देयके तपासून अहवाल सादर केला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/₹-७५६०२३/पोल-३ 


OPEX Phase Invoices for Quarter9- (June 2023-August 2023) विवरणपत्र 


Zone Number Zone Name Invoice Invoice Penalty Remarks Eligible 
Number and Amount Applicable as Amount 
Date per PMC with payable with 
GST in INR GST in INR 
ZONE 1 Nagpur Invoice No: 11,90,223 11,67,000 As per SLA terms 11,90,223 
CAMC2324-34 specified in the 
Invoice Date : 1 RFP, “First quarter, 
Sep. 2023 post successful Go- 
ZONE 2 Amravati Invoice No : 10,89,337 3,08,000 Live of each 10,89,337 
CAMC2324-36 element, shall be 
Invoice Date : 1 termed as holiday 
Sep. 2023 period for SLAs, 
ZONE 5 Kolhapur and Invoice No : 9,08,659 10,82,000 wherein SLAs shall 9,08,659 
Solapur CAMC2324-37 not be applicable on 
Invoice Date : 1 the vendor (but it 
Sep. 2023 must be monitored 
ZONE 6 Pune Invoice No: 5,82,268 2,02,500 and measured). This | 5,82,268 
CAMC2324-38 SLA holiday period 
Invoice Date : 1 is only for 
Sep. 2023 streamlining the 
ZONE 8 Mumbai Invoice No : 11,19,508 19,41,000 operations and 11,19,508 
CAMC2324-35 monitoring of the 
Invoice Date : 1 systems and 
Sep. 2023 processes”. Hence 
ZONE 9 Nashik Invoice No : 11,42,124 11,58,000 the penalty amount | 11,42,124 
CAMC2324-39 is recorded for 
Invoice Date : 1 monitoring and 
Sep. 2023 measurement 
purpose but will not 
be imposed on the 
SL 
Total 60,32,119 


Note : Post Project Go-live on 01st June 2023, Quarter 1 has initiated for the period of 3 months ( June 
2023 - August 2023) 


वरीलप्रमाणे राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्पाचे पुरवठादार 
मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा.लि. यांनी सादर केलेल्या OPEX Phase Invoices for Quarter-9 (June 
2023-August २०२३) यासाठी एकूण रु.६०,३२,११९/- (अक्षरी रुपये साठ लाख बत्तीस हजार एकऱी 
एकोणीस फक्त) (जीएसटीसह) ची देयके अदा करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन नर्णय निर्णय :- 


राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 
प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा.लि. यांनी झोन क्र.१ नागपूर, झोन क्र.२ अमरावती, झोन क्र.५ 
सोलापूर व कोल्हापूर, झोन क्र.६ पुणे, झोन क्र.८ मुंबई, व झोन क्र.९ नाशिक या विभागातील OPEX Phase 
Invoices for Quarter-4 (June 2023-August २०२३) यासाठी एकूण रु.६०,३२,११९/- (अक्षरी रुपये साठ 
लाख बत्तीस हजार एकशे एकोणीस फक्त) (जीएसटीसह) इतकी देय रक्‍कम वितरीत करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना आयकर व अंमलात असलेले कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावे. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील 
भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या अंतर्गत 
५२-यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२०२४ या 
वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/₹-७५६०२३/पोल-३ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम,१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनुक्रमांक २७ अ,नियम क्र.७६, अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या 
अधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ अनुसार 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी वितरणास दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३११८०७४४५१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAI LAS A RJ U N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a60 
4d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A27853 
G A | KWA D 145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.03.31 18:17:46 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

८. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१०. महालेखालपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि., ६६/२, गुरुछाया अपार्टमेन्ट, कर्वे रोड, नल स्टॉप, पुणे-४११००४. 
१४. मे. प्राईसवॉटर हाऊस GIG लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८. 
१५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. सहसचिव, (पोल-१४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. निवडनस्ती, पोळ-३ 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


